जल जीवन मिशन अंतर्गत मौ. मौताळा 
(ता. मोताळा, जि.बुलडाणा ) येथील नळ पाणी 
पुरवठा योजनेस प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राग्रापे -२०२०/प्र.क्र. ७६ /पापु १३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी,२०२१. 
वाचा :- 


१) शासन निर्णय समक्रमांक राग्रापे-२०२०/ प्र.क्र.७६/ पापु-१३, दि.२१.०१.२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन दि.१९.०१.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये “मौ. तरोडा (ता.मोताळा, 
जि.बुलडाणा) येथील ५५ लिटर दरडोई दरदिवशी क्षमतेच्या रु.४६५३/- (३० कि.मी. वरील खर्च 
वगळून) इतका दरडोई खर्च असलेल्या नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या रु.३३५.०५ लाख (अक्षरी रुपये 
तीन कोटी पस्तीस लाख पाच हजार फक्त) इतक्या ढोबळ किंमतीच्या अंदाजपत्रकास व आराखड्यास 
जल जीवन Rem कार्याक्रमांतर्गत खालील अटी व शर्तीच्या पूर्तता करण्याच्या अधिन राहून 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे ” असे नमूद केले आहे. त्याऐवजी खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


“मौ. तरोडा (ता.मोताळा, जि.बुलडाणा) येथील ५५ लिटर दरडोई दरदिवशी क्षमतेच्या रु.४६५३/- (३० 
कि.मी. वरील खर्च वगळून) इतका दरडोई खर्च असलेल्या नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या रु.३५९.५२ 
लाख (अक्षरी रुपये तीन कोटी एकोणसाठ लाख बावन्न हजार फक्त) इतक्या ढोबळ किंमतीच्या 
अंदाजपत्रकास व आराखड्यास जल जीवन Pa कार्याक्रमांतर्गत खालील अटी व शर्तीच्या पूर्तता 
करण्याच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे ” 


०२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२२३१५१३४१८५२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्रापे -२०२०/प्र.क्र. ७६/पापु १३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ram 
Apparao 
Sabane 
(राम अ. साबणे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग. 
) मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता. 
) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा. 
५) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
) 

) 
) 
) 


महालेखापाल, लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र १, मुंबई 

अभियान संचालक, जल जीवन Far, बेलापूर, नवी मुंबई. 

मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, अमरावती. 
संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, बेलापूर,नवी मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
मु.अ. तथा वि.का.अ. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


